सन 2022-23 या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित 
निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता संस्था/ 
शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/ प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 

५) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे यांचे क्र.नानिशा-२०२२/ प्र.क्र.१/ का.७(७/ 
२५३९, दि.१७.०६.२०२२ चे पत्र. 

६) आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्र.नानिशा-२०२२/प्र.क्र.०१/का.६(६) 
दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र. 

७) शासन पत्र क्रमांक नानिश्ा-०१२२/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 
नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यासमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शौक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७-१८ या 
शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश देण्याबाबत संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी 
सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे 
व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व 
संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण 
ठरविण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चाळू शैक्षणिक 
वर्ष सन २०२२-२३ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना 
कायम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार गुणांकन करण्यात 
येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२२-२३ करीता कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. 
सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | प्रकल्प संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 
क्र. कार्यालय 


ip शहापूर । विश्वामक जंगली महाराज ट्रस्ट | आत्मा मलिक इंटरनडनल स्कुल, 
स्थानिक कमिटी, मोहिली, अघई, ता. | सी.बी.एस.ई, अघाई, ता. शहापूर, जि. 
शहापूर, जि. ठाणे ठाणे 


२ शहापूर । विश्वामक जंगली महाराज ट्रस्ट | आत्मा मलिक इंटरनंडनल स्कुल, 
स्थानिक कमिटी, मोहिली, अघई, ता. | अघाई, ता. शहापूर, जि. ठाणे 


शहापूर, जि. ठाणे (एसएससी) 
३ जव्हार । विश्वात्मक जंगली महाराज ट्रस्ट, HAY | आत्मा मलिक इंग्लिश मेडियम स्कुल, 
अंभई, ता. वाडा, जि. पालघर 
४ पेण श्री ज्ञानेश माऊली शिक्षण संस्था, | सेट अन्ड्रयुज इंटरनशनल स्कुल व 
Spa, सुकापुर, ता. wade, जि. | ज्युनिअर कॉलेज, आकुर्ली, सुकापुर, 
रायगड ता. पनवेल, जि. रायगड 
५ पेण के. बाळाराम धर्मा पाटील एज्यूकेडान | सुषमा पाटील विद्यालय व ज्युनिअर 
सोसायटी कॉलेज कामोठे, ता. पनवेल, जि. रायगड 
६ | घोडेगाव । विश्वामक जंगली महाराज आश्रम | गुरुदेव चेतन्यस्वरुप गुरूकुल इंग्लिश 
ट्रस्ट, कोकमठाण मेडियम स्कूल, नेले, ता. वाळवा, जि. 
सांगली 


७ | घोडेगाव समर्थ ज्ञानपीठ,  वाघलवाडी, । सह्याद्री पब्लिक स्कुल, वाघलवाडी, 
सोमेश्वरनगर, ता. बारामती, जि. पुणे | सोमेश्वरनगर, ता. बारामती, जि. पुणे 


८ पेण कर्नाळा स्पोर्टस अँकेडमी बार्न्स हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेज, 
पनवेल, जि. रायगड 

९ पेण भारत एज्यूकेडान सोसायटी संचलित, | माथेरान व्हॅली इंग्लिडा मेडियम स्कूल, 
कुर्ला कर्जत, जि. रायगड 


a पेण लीला एज्यूकेडान सोसायटी, Bey नम्रता आचार्य इंग्लिश मेडियम स्कुल, 
Ae, ता. कर्जत, जि. रायगड 


P| घोडेगाव । माळशेज निकेतन मुंबई मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, वेल्हे, ता. जुन्नर, 
जि. पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


a2 | घोडेगाव | ओम चैतन्य फाऊंडेशन श्री. जे. आर गुंजाळ इंग्लिश मेडियम 
स्कुल, आळेफाटा, ता. जुन्नर, जि. पुणे 

१३ । सोलापूर | साई बहुउद्देशिय व समाजसेवी संस्था | लिटल बर्ड इंग्लिश मेडियम स्कूल 

मोहोळ, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर मोहोळ, जि. सोलापूर 

१४ | घोडेगाव | दत्तकला शिक्षण संस्था, स्वामी | दत्तकला sera स्कूल, चिंचोली, 

चिंचोली, ता. दौंड, जि. पुणे ता. दौंड, जि. पुणे (एस.एस.सी) 

१५ | सोलापूर ।माय मदर एज्यूकेडान सोसायटी, ता. | माय स्कूल जयसिगपूर, ता. शिरोळ, जि. 

शिरोळ, जि. कोल्हापूर कोल्हापूर 

१६ | घोडेगाव । दत्तकला शिक्षण संस्था स्वामी, | दत्तकला gorse स्कूल, चिंचोली, 

चिंचोली, ता. दौंड, जि. पुणे ता. दौंड, जि. पुणे (सी.बी.एस.ई) 

१७ | सोलापूर ।डा.के. डी. शेडगे चॅरिटेबल ट्रस्ट डॉ. के. डी. शोडगे shoes मेडियम 
स्कूल, उमरगा, ता. उमरगा, जि. 
उस्मानाबाद 

१८ | घोडेगाव | लोकसेवा प्रतिष्ठाण, पुणे नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉइज मिलीटरी 
स्कुल, फुलगाव, पुणे 

१९ । घोडेगाव | नशनल अँकेडमी ट्रस्ट RMS पब्लिक स्कुल, पाचगणी, ता. 
महाबळेश्वर, जि. सातारा 

२० | शाहापूर | शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंबई । डी.एस.डी. स्कूल कल्याण, ता. कल्याण, 
जि. ठाणे 

२१ | घोडेगाव | dom एज्यूकेडान व चॅरिटेबल ट्रस्ट, | विझडम हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, 

पाचगणी पाचगणी, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा 

२२ | घोडेगाव । डी. एस. शिक्षण संस्था, पाचगणी, | ब्ल्युमिंगडेल स्कुल व ज्युनिअर कॉलेज, 

ROR, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा | पाचगणी, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा 
२३। सोलापूर श्रीराम ग्रामीण संशोधन व विकास | लोकमंगल इंग्लिश मेडियम स्कुल, 
प्रतिष्ठान संचलित वडाळा, ता. उत्तर सोलापूर, जि. 
सोलापूर 

२४ जव्हार भारती विद्यापीठ इंग्रजी माध्यम स्कुल, | भारती shear मेडीयम स्कुल, 

विक्रमगड, ता. विक्रमगड, जि. पालघर | विक्रमगड, ता. विक्रमगड, जि. पालघर 

२५ | घोडेगाव साईकृपा एज्यूकेशन फाऊंडेशन शालोम प्रायमरी अन्ड सेकंडरी स्कूल, 

ट्रस्ट, पाचगणी पाचगणी, ता. महाबळेश्वर, जि. 
सातारा. 

२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी 


निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न करणे, 
भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन तसेच विद्यार्थी/पालकांच्या तक्रारी असलेल्या ०२ 


शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे 


आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


ह संस्थेचे नामांकित 
ms कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
नाव 
| घोडेगाव | स्कॉलर फाऊंडेशन पाचगणी स्कॉलर फाऊंडेशन हायस्कूल, 
पाचगणी, ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 
; घोडेगाव | हॅपी हवर्स चॅरिटेबल ट्रस्ट en हवर्स स्कुल, पाचगणी, 
ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ०२ नामांकित झाळांतील 
विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (9) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (३) 
जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, ठाणे यांनी ७ दिवसात आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात 
येईल. 
५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास, ठाणे हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 
६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

“मागणी क्र. टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 

पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 

०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 

(02) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 

(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 

शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः APMN-0922/H.H.44/HT.92 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१८०२४५४२२४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 


सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व संबंधित संस्था/झाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
निवड नस्ती (कार्या-१२) 


PRADEEP SOLO TA pecan ens 
RAMCHANDRA MORE 2st tata 
(प्रदिप रा. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७ अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


१४ 
१५६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


